सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्‍यातील 
इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग प्रमुख 
जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२४/प्र.क्र.२७/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक- २२ जुले, २०२४ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
जा. क्र.का-२/रेशा/४७५६/सन २०२४, दि.२६/०४/२०२४. 

प्रस्तावना :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये सातारा 
जिल्ह्यातील पाटण तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, सातारा यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नत 
करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 

सदर रस्त्यावरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्याचा होणारा वापर तसेच 
जिल्हा परिषद, सातारा यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे 
शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचा प्रस्ताव व जिल्हा परिषद, 
सातारा यांचा ठराव विचारात घेऊन सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्‍यातील खालील इतर जिल्हा मार्ग व 
ग्रामीण मार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहे. 


अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव सामाविष्ठ साखळी क्रमांक दर्जोन्नत दर्जोन्नती 
रस्त्याचा व करावयाची नंतरचा 
क्रमांक लांबी एकूण लांबी क्रमांक 
(कि.मी.) 
| » प्रजिमा-५४ ते पवारवाडी Fe frat ग्रामीण मार्ग क्र.- | (०/०० ते ४/००) २०.०० कि.मी. | प्रमुख 
डाकेवाडी मस्करवाडी लोटलेवाडी २९९ ४.०० कि.मी. जिल्हा 
काळगाव भरेवाडी रामिष्टेवाडी ग्रामीण मार्ग क्र.- | (०/०० ते ३/००) मार्ग-१६२ 
३१४ ३.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग क्र.- | (०/०० ते ३/००) 
३५४ ३.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग क्र.- | (०/०० ते 2/00) 
३५६ २.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग क्र.- | (०/०० ते ४/००) 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२४/प्र.क्र.२७/नियोजन-२ 


३६१ ४.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग क्र.- | (०/०० ते ४/००) 
३८३ ४.०० कि.मी. 

२. मोरगिरी  किल्लेमोरी Yorodt| इतर जिल्हा | (०/०० ते ५/०० | ३०.००कि.मी. । प्रमुख 
बनपेठवाडी येराड ढेरुगडेवाडी | मार्ग क्र- १३६ |।५.००कि.मी. जिल्हा 
विठ्ठलवाडी कारवट सावंतवाडी | ग्रामीण मार्ग | (०/०० ते ५/०० मार्ग-१६३ 
बाजे नाणेल रासाटी रस्ता. क्र.१८६ ५.०० कि.मी. 

ग्रामीण मार्ग  । (०/०० ते १०/०० 
क्र.१७५ १०.०० कि.मी. 

ग्रामीण मार्ग  । (०/०० ते ४/००) 
क्र.११४ ४.०० कि.मी. 

ग्रामीण मार्ग  । (०/०० ते ६/०० 
क्र.१६४ ६.०० कि.मी. 

३. प्रजिमा-६६ खळे ते गुढेकरवाडी | ग्रामीण मार्ग | (०/०० ते ३/०० | २१.००कि.मी. | प्रमुख 
मालदन साबळेवाडी शितपवाडी | क्र.- २९८ ३.०० कि.मी. जिल्हा 
बाचोली मंहिद सळवे पाळशी रस्ता. | ग्रामीण मार्ग | (०/०० ते २/००) मार्ग-१६४ 

क्र.- २९३ २.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग | (०/०० ते ७/०० 

क्र.- २९० ७.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग | (०/०० ते ९/०० 

क्र.- ३१८ ९.०० कि.मी. 

४. प्रजिमा--८ ते आसवलेवाडी | ग्रामीण मार्ग । (0/00 ते ६/००) २६.०० कि.मी. | प्रमुख 
भालेकरवाडी शिंगमोडेवाडी बनपूरी | क्र.- २४५ ६.०० कि.मी. जिल्हा 
शिंदेवाडी जोंजाळवाडी was ते | ग्रामीण मार्ग | (०/०० ते ५/०० मार्ग-१६५ 
जिंती ते प्रजिमा-१२६ पर्यंत रस्ता. क्र.- २४९ ५.०० कि.मी. 

ग्रामीण मार्ग | (०/०० ते ५/०० 
क्र.- ३०७ ५.०० कि.मी. 
इतर जिल्हा । (०/०० ते ६/००) 
मार्ग- १३७ ६.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग | (०/०० ते ४/०० 
क्र.- २८७ ४.०० कि.मी. 

च्‌. वाघाजाईवाडी नाणेवाडी | ग्रामीण मार्ग | (०/०० ते ११/००) | २६.५०० कि.मी. | प्रमुख 
जागळेवाडी चव्हाणवाडी दुसाळे | क्र.- १२३ ११.०० कि.मी. जिल्हा 
प्रजिमा-३७ ते पाबळवाडी |  ग्रामीणमार्ग | (0/00 ते ४/५००) मार्ग-१६६ 
फडमरवाडी खडकवाडी क्र.- ४४ ४.५०० कि.मी. 
जंगलवाडी तारळे रस्ता. ग्रामीण मार्ग | (०/०० ते ७/५००) 

क्र.- 82 ७.५०० कि.मी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२४/प्र.क्र.२७/नियोजन-२ 


ग्रामीण मार्ग | (0/00 ते १/५००) 
क्र.- ४६ १.५०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग | (०/०० ते २/००) 
क्र.- ४७ २.०० कि.मी. 


एकूण १२३.५०० 
कि.मी. 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील, सातारा जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत 923.400 कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (३६८३.३०० + १२३.५००) 
म्हणजेच ३८०६.८०० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ११.०० कि.मी. ने घट होवून 
एकूण लांबी ( २४६३.६४०-११.००) म्हणजेच २४५२.६४० कि.मी. तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत 
११२.५०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (६८०९.०८०-११२.५००) म्हणजेच ६६९६.५८० कि.मी. इतकी 
होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०७२३१४५१०९५४१८ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by GANPAT SANDIPAN KACHARE. 
G A N Pp AT DN: तक, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 

WORKS DEPARTMENT, 

2.5.4.20=3021 bf955fefd7 1 ffad5dd7c97769147f1 9aca6383a1 2fe 
S A N D | Pp A N d6cff4849d78e224a, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=B5B30AEBA818C77E43E7B8BA4BCAOE9F0D137 

FEABOBBCB16CACF2D44087E8A76, cn=GANPAT SANDIPAN 
KACHARE a 

Date: 2024.07.23 15:02:40 +05'30' 

(ग. सं. कचरे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, पुणे. 
२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करावा. तसेच 
केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) अधीक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सातारा. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 
2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा 
अहवाल झासनास सादर करावा) 

प्रत :- 

जिल्हाधिकारी, सातारा. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा. 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सातारा. 
संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


A _-0 


टु 


wt. AN 
ee EES = 


mn 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


